बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलढाणा यांच्या अधिपत्याखालील 
उपविभाग कार्यालयाची फेररचना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०२२/प्र.क्र.३५/आ(पुर्नरचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/ 
एडीएम-९, दि.०८ मार्च, १९८४ 
२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र : ३३७४/विपाविम/ 
काआ-४/जिगांव/२०२२/धा.क्र.१०६, दि.२९.०४.२०२२. 
३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र.१२२४/ 
आस्था-१/२०२१, दि.२१.०४.२०२२. 
४) मुख्य अभियंता, जळसंपदा विभाग, अमरावती यांचे आदेशा क्र.२५१/ओ ३/ 
आआ ८ / २०१९, दि.१४.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा या मंडळांतगर्तच्या जिगांव प्रकल्पामध्ये जून 


२०२४ पर्यंत प्रथम टप्यात १८२.८९ द.ल.घ.मी. अंशत: पाणीसाठा उपलब्ध करून २७,४३४ हेक्‍टर 
सिंचन क्षमता निर्माण करावयाचे नियोजन आहे. सदरची सिंचन क्षमता उपसा सिंचन योजना क्र.१ ते 
१५ च्या पहिल्या टप्प्यामध्ये निर्माण करणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता उपसा सिंचन योजना क्र.१ ते 
१५ ची कामे व सर्वच योजनांच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभक्षेत्रामध्ये बंदिस्त नलिका वितरण 
प्रणाळीची कामे तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसेच जिगांव प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 
तलांक 233 मी. पर्यंत पाणीसाठा संचित करण्याकरीता २५ गावांचे पुनर्वसन करणे क्रमप्राप्त आहे. 
या सर्व बाबींचे विभागनिहाय नियोजन करुन अंशत: पाणीसाठा संचित करून सिंचन क्षमता निर्माण 
करण्यासाठी विभागनिहाय बदल करणे आवड्यक आहे. 


२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांनी संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये 
मंडळांतर्गत असलेल्या उपविभागांच्या नावात Hee deo विचारात घेऊन उपविभागांच्या 
सध्याच्या रचनेत बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२२/प्र.क्र.३५/आ(पुर्नरचना) 


शासन निर्णय -: 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गतच्या मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


अमरावती यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलढाणा या मंडळांतर्गत असलेल्या उपसा सिंचन योजना बुडीत क्षेत्रातील बाधीत गावठाणाच्या 


पुनर्वसनाच्या कामाची निकड तसेच प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने विभागांतर्गत असलेले उपविभाग 


खालील विभागांतर्गत संलग्न करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपविभाग 


सध्याचा विभाग 


बदलानंतरचा विभाग 


१ 


काटेपूर्णा Roe उपविभाग, 
अकोला. 


जिगांव उपसा सिचन विभाग, 
खामगांव. 


जिगांव प्रकल्प धरण व 
पुनर्वसन विभाग, शेगाव 


जिगांव पुनर्वसन उपविभाग 


जिगांव प्रकल्प धरण व 


जिगांव पुनर्वसन विभाग, 


क्र.१, शेगांव. पुनर्वसन विभाग, शोगांव खामगांव 


जिगांव उपसा सिचन विभाग, 
खामगांव. 


जिगांव प्रकल्प धरण व 
पुनर्वसन विभाग, शोगांव 


जिगांव पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.२, शेगांव. 


जिगांव 
खामगांव 


जिगांव प्रकल्प धरण व 
पुनर्वसन विभाग, शेगांव. 


जिगांव पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.४, शेगांव. 


पुनर्वसन विभाग, 


जिगांव 
खामगांव 


जिगांव प्रकल्प धरण व 
पुनर्वसन विभाग, शोगांव. 


जिगांव पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.५, शेगांव. 


पुनर्वसन विभाग, 


ल्घु पाटबंधारे पाटबंधारे विभाग, 


उपविभाग, खामगांव 


जिगांव पुनर्वसन विभाग, 
खामगांव 


og 
बुलढाणा 


२. 


उपरोक्‍त उपविभागीय कार्यालयाच्या नियंत्रणातील बदलास खालील अटींच्या अधीन राहून 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) 


र) 


उपरोक्‍त उपविभागीय कार्यालयाचे मंडळीय नियंत्रण अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांच्याकडे राहील. 

सदर बदलाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय व आस्थापना विषयक खर्चात वाढ होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सध्याच्या कार्यारत उपविभागातील उपलब्ध साहित्याचाच वापर 
करण्यात यावा, जेणेकरुन शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. तसेच 
मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर करताना आवश्‍यक ते बदल करुन प्रस्ताव शासनास सादर 
करावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२२/प्र.क्र.३५/आ(पुर्नरचना) 


३) उपरोक्त विभाग व उपविभागीय कार्यालयांच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या एकूण पदसंख्येत 
कोणताही बदल होणार नाही, याबाबत प्रदेश/मंडळ कार्यालयाने दक्षता घ्यावी. 

४) उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेले बदल वगळून इतर विभाग व उपविभागांच्या सध्याच्या 
रचनेत व मंजूर आस्थापनेत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. 

५) उपरोक्त प्रमाणे बदल होत असलेल्या विभाग व उपविभागीय कार्यालयांची सध्याची व 
बदलानंतरची रचना सोबतच्या विवरणपत्र - अ प्रमाणे राहील. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/ एडीएम-९, दि.०८ 
मार्च, १९८४ मधील तरतूदींनुसार, संबंधित उपविभागाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी व 
नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्याबाबत प्रदेश व मंडळ कार्यालयाने कार्यवाही करावी. तसेच 
वरील प्रमाणे केलेल्या सर्व कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१००३११४४५८७९२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने., 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
RAKH | SAC H | DN: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER 


CHAVAN क या 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, जलसंपदा विभाग. 
प्रत, 
१) मा.उपमुख्यमंत्री,(जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मुंबई. 


AD 


) 

) अपर मुख्य सचिव ( जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (जसंवि व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव ( प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


AN 


ioe 


o~ 


पु 


an 


महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

१०) सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अधीक्षक अभियंता ,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ ,बुलढाणा. 

१२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिचंन विभाग, खामगांव. 
) 
) 
) 


&. 


(2 


vo 


१३) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव. 
१४) कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव. 
१५) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२२/प्र.क्र.३५/आ(पुर्नरचना) 


१६) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
१७) उप अभियंता, काटेपूर्णा बॅरेज उपविभाग, अकोला. 
१८) उप अभियंता, जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र१,शेगाव. 
१९) उप अभियंता, जिगांव पुनर्वसन उपविभागक्र.२, शेगांव. 
२०) उप अभियंता, जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.४,शेगांव. 
) 
) 
) 


29) उप अभियंता, जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.५ शेगांव. 
२२) उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उपविभाग, खामगांव. 
२३) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. आढावा-२०२२/प्र.क्र.३५/आ(पुनर्रचना), दि.३० MIL, 2022 सोबतचे विवरणपत्र -" अ" 
बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा अंतर्गतची रचना 
अ. प्रचलित रचना प्रस्तावित रचना 

जिगांव उपसा सिचन विभाग, ।|जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.१, खामगांव जिगांव उपसा सिंचन विभाग, |जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.१, खामगांव 

खामगांव जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.२, खामगांव खामगांव जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.२, खामगांव 
जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.३, खामगांव जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.३, खामगांव 
जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.४, खामगांव जिगांव उपसा सिचन उपविभाग क्र.४, खामगांव 
काटेपूर्णा oT उपविभाग, अकोला जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, शेगांव 


जिगांव प्रकल्प धरण व जिगांव धरण उपविभाग, शेगांव जिगांव प्रकल्प धरण व जिगांव धरण उपविभाग, शेगांव 
पुनर्वसन विभाग, शेगांव जिगांव धरण उपविभाग, मलकापूर पुनर्वसन विभाग, शेगांव जिगांव धरण उपविभाग, मलकापूर 


जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, शेगांव जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, शेगांव 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, शेगांव जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, जळगांव जामोद 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, जळगांव जामोद जिगांव पुनर्वसन उपविभाग, नांदुरा 


Fane a ST, नाडु 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.२,शेगांव 
जिगांव पुनर्वसन विभाग, जिगांव पुनर्वसन उपविभाग, खामगांव जिगांव पुनर्वसन विभाग, 
खामगांव जिगांव पुनर्वसन उपविभाग, मलकापूर खामगांव 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, जळगांव जामोद 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.४, शेगांव 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.५, शेगांव 
कार्यकारी अभियंता, लघु लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, बुलढाणा. कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा fy पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, बुलढाणा. पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा 


GSH प्रकल्प उपविभाग देऊळगांव राजा. खडकपूर्णा प्रकल्प उपविभाग, देऊळगांव राजा. 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, खामगांव. 


Digitally signed by RAKHI SACHIN GHAVAN 


RAKHI SACHIN DN: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = IN, 


S- 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


CHAVAN ae कशा 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, जलसंपदा विभाग 


